महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणूक-२०१४ 
बंदोबस्ताकरिता नियुक्त केलेल्या राजस्थान 
राज्याच्या कंपन्यांच्या (RAC) देयकाची 
रक्‍कम अदा करण्याकरिता निधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०५१९/प्र.क्र.८५/विशा-१अ 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १४ ऑक्टोबर, २०१९. 


वाचा :- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/ 
३४(३५/२८०१/राजस्थान/१७/२०१७, दिनांक ३०.०३.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणूक-२०१४ मध्ये दि.०४.१०.२०१४ ते दि.२९.१०.२०१४ 
या कालावधीमध्ये राजस्थान राज्याच्या पोलीस बलाच्या तुकड्या (R.A.C. कंपन्या) महाराष्ट्र 
राज्यामध्ये बंदोबस्ताकरिता तैनात करण्यात आलेल्या होत्या. राजस्थान राज्यास उपरोक्त 
कारणास्तव रु.७९,३०,९०८/- (अक्षरी रुपये एकोणऐंशी SRI तीस हजार AH आठ फक्त) 
इतकी रक्‍कम अदा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
राजस्थान राज्यास रु.७९,३०,०००/- (अक्षरी रुपये एकोणऐंशी लाख तीस हजार Hae) इतक्या 
निधीच्या वितरणास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणूक-२०१४ मध्ये दि.०४.१०.२०१४ ते दि.२९.१०.२०१४ 
या कालावधीमध्ये राजस्थान राज्याच्या पोळीस बलाच्या तुकड्या (R.A.C. कंपन्या) महाराष्ट्र 
राज्यामध्ये बंदोबस्ताकरिता तैनात करण्यात आलेल्या होत्या. वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार 
राजस्थान राज्यास उपरोक्‍त कारणास्तव रु.७९,३०,०००/- (अक्षरी रुपये एकोणऐंशी लाख तीस 
हजार फक्त) इतकी रक्‍कम अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदरचा निधी मागणी बी-१, २०५५-पोलीस, (००) ११७-अंतर्गत सुरक्षा, (००८) ०२-इतर 
राज्याकडून मागविलेली अंतर्गत सुरक्षा, ५०-इतर खर्च (२०५५ ए०६१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी तर त्यांच्या अंतर्गत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०५१९/प्र.क्र.८५/विशा-१अ 


४. हा शासन निर्ण वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८१/१९/व्यय-७, 
दिनांक १६.०८.२०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
द. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१०१४१७५३४००७२९ असा 
आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


oe Digitally signed by Vijay Damodar Patil 
V | a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Mahi 


jarashtra, 
2.5.4.20=5254aa09c72b0eb445f264826ab 10bb42793f 
¢26e38381 13296e7ff8 1205 1f6f, cn=Vijay Damodar 


Damodar Patil 0.1. 
(विजय पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत:- 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
४. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
५. सर्व मा.संसद सदस्य / विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव (अ.व सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११.महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
१२.महालेखापाल-१ / २ (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५. वित्त विभाग, व्यय-७, अर्थोपाय, अर्थ-११, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. अर्थसंकल्प-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. निवडनस्ती (वि.शा. १अ) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


